RNI No . MAHBIL / 2009/31748 
Reg. No. MCS/ 174/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ५३ ] 


बुधवार , सप्टेंबर १४, २०१६ / भाद्र २३, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ८० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ 


मिरा - भाईंदर महानगरपालिका ( सांसर्गिक, साथीच्या व स्थानिक रोगांच्या लागणीची सूचना देणे ) उपविधी २०१६ . 

क्रमांक मिभाम . १११६ / प्र.क्र .२२/ १६/ नवि -२८. - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , ( १९४९ चा ५९ वा ) च्या कलम ४५८ ( ३१ ) आणि 
४६१, ४६२ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मिरा- भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सांसर्गिक , साथीच्या व स्थानिक 
रोगांच्या लागणीच्या सूचनांसंबंधीचे उपविधी करीत आहेत . 

१. संक्षिप्त नाव, व्याप्ती व प्रारंभ 

हे उपविधी “ मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ( सांसर्गिक, साथीच्या व स्थानिक रोगांच्या लागणीची सूचना देणे ) उपविधी- २०१६ ” 
ओळखले जातील आणि ते, शासन राजपत्रात त्यांची प्रसिद्धी झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 


जपत्र 


व्याख्या 


२. व्याख्या 
(i) संदर्भात किंवा अर्थात काही प्रतिकुल नसल्यास या उपविधीत : 

( अ) “ अधिनियम ” म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, ( १९४९ चा ५९) . 
( आ ) “ महानगरपालिका ” म्हणजे मिरा- भाईंदर महानगरपालिका. 

( इ) “ सांसर्गिक (Infectious), साथीचा ( Epidemic ), स्थानिक रोग ( Endemic ) म्हणजे पटकी ( Cerebrospinal 
Fever ), कुष्ठरोग Polymeletis , फुफ्फुसांचा किंवा आतड्याचा क्षयरोग, Rabies , Puerperal Fever, Typhus, Relapsing 
Fever, इन्फ्लु एंझा, पिवळा ताप , Continuous Pyrexia of unknown organ or more than four days duration 
Encephalitis, किंवा राज्य शासनाने राजपत्रात घोषित केलेल्या दुसरा कोणताही धोकादायक आजार . " 


भाग एक - अ ( म. उ.वि .) - ८० - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर १४ , २०१६ / भाद्र २३, शके १९३८ 


( ई) “ वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी ” म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ४५ च्या तरतुदीनुसार नियुक्त केलेले महानगरपालिकेचे 
अधिकारी , यात वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी या उपविधीच्या तरतुदीखालील अधिकार वापरण्यासाठी लेखी आदेशाने प्राधिकृत 
केलेल्या कोणत्याही महापालिका अधिकाऱ्यांचा व कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल . 

( उ) “ कलम ” म्हणजे अधिनियमाचे कलम . 

( ऊ ) “ वैद्यकीय व्यवसायी ” म्हणजे इंडियन मेडिकल असोसिएशन वा तत्सम संस्थेकडून नोंदणी करून त्याआधारे रोग निदान 
व औषधोपचार करणारी व्यक्ती . 

(ii) ज्या शब्दांची/ वाक्यसमुहांची व्याख्या या उपविधींत देण्यात आलेली नसेल , त्या शब्दांचा/ वाक्यसमुहांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या 
अर्थाने वापरले असतील, तसा असल्याचे समजण्यात येईल . 

३. सांसर्गिक / साथीच्या/ स्थानिक ( Endemic ) रोगांच्या लागणीची सूचना देणे 
__ (१) महानगरपालिकेच्या भौगोलिक सीमेत व्यवसाय करणाऱ्या कोणत्याही वैद्यकीय व्यवसायीला कोणत्याही निवासी जागेत 
( रुग्णालये वगळून) कोणतीही व्यक्ती सांसर्गिक / साथीच्या / स्थानिक रोगाने ग्रस्त असल्याची माहिती मिळाल्यास वा अशा रोगाने एखादी व्यक्ती 
ग्रस्त असावी असे वाटत असल्यास किंवा तसा संशय असल्यास आणि , 

(२ ) एखादा कारखाना, शैक्षणिक अथवा सार्वजनिक संस्थेच्या व्यवस्थापकास त्याच्या व्यवस्थापनाखालील इमारतींमध्ये राहणारी 
कोणतीही व्यक्ती सांसर्गिक वा साथीच्या वा स्थानिक रोगाने ग्रस्त असल्याची माहिती असेल किंवा तशी असल्याचा संशय असेल आणि , 

( ३ ) कोणत्याही इमारतीचा मालक, भोगवटादार तसेच कुटुंब प्रमुख यापैकी कोणालाही आपल्या इमारतीत राहणारी कुटुंबातील व्यक्ती 
सांसर्गिक / साथीच्या वा स्थानिक रोगाने ग्रस्त असल्यास माहिती असेल वा ग्रस्त असल्याचा संशय असल्यास , 

असा कोणत्याही वैद्यकीय व्यवसायी / कारखाना / सार्वजनिक संस्थेचा व्यवस्थापक / इमारतीचा मालक / भोगवटादार / कुटुंब प्रमुख त्याबद्दलची 
माहिती शक्य तितक्या तातडीने वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यास लेखी कळवील. तसेच वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्याने मागणी केल्यास रोगग्रस्त 
व्यक्तीचेनाव , वय , पत्ता माहित झाले असल्यास रोगाचे नाव, कोणत्या तारखेपासून रोगग्रस्त आहे व त्या तारखेनंतर कोणकोणत्या ठिकाणांना 
त्या व्यक्तीने भेट दिली ही व वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना आवश्यक वाटणारी अधिक माहिती पुरवावी लागेल . 

४ . महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात महानगरपालिकेच्या भौगोलिक सीमेतील सांसर्गिक साथीच्या व स्थानिक रोगाच्या लागणीची 
सूचना वरील नियम-३ मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तीकडून माहिती वेळेत प्राप्त करण्याकरिता महानगरपालिका फोन रेकॉडींग सिस्टीम उपलब्ध 
करून घेईल . 
५ . उपविधींच्या तरतुदींचा भंग करण्याबद्दल शास्ती 
या उपविधीच्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस सिद्धापराधानंतर : 
( अ ) ( अपराधसिद्धीनंतर ) रुपये १०० पर्यंत दंडाची शिक्षा. 

( आ ) पहिल्यांदा भंग केल्याबद्दल सिद्धापराध ठरवण्यात आल्यानंतर ज्या दिवशी भंग करणे चालू राहील अशा प्रत्येक दिवसासाठी 
रुपये २० पर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा. 

(इ) भंग करणे बंद करण्याविषयी वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्याकडून लेखी नोटीस मिळाल्यानंतर ज्या दिवशी भंग करणे चालू 
राहील अशा प्रत्येक दिवसासाठी रुपये २० पर्यंत दंडाची शिक्षा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . ना . पाटील , 
शासनाचे सहसचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


